उद्योग संचालनालय, मुंबई आणि wien 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील विविध योजनेतील 
४५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा - १) शासन निर्णय क्र. अस्थामू-२०१९/१०४/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, दि.७.०३.२०१९ 
२) वित्त विभाग शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११.०९.२०१९ 


प्रस्तावना- 


उद्योग संचालनालय, मुंबई आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील विविध योजनेंतर्गत 
असलेल्या ४५ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये, दि. 09.03.2098 ते दि.३०.०९.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर vy अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार दि.०१.१०.२०१९ पासून पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय: 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्रातील एकूण ४५ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. या ४५ अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद करण्यात 
आलेल्या त्या त्या पदासमोर स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या अर्थसंकल्पिय लेखात्रीर्षाखाली वर्गीकृत करुन 
उपलब्ध असलेल्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१७१७५६२०१२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, _ 
Santosh Jagatrao Kale a 


(संतोष ज. काळे) 
सोबत : अव ब विवरणपत्र कक्ष अधिकारी 


) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई (१० प्रती) 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)/महाराष्ट्र-१/२ मुंबई /नागपूर 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (३ प्रती) 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (३ प्रती) 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

) महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (सर्व) 

) कार्यासन अधिकारी- उद्योग-२ व उद्योग-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) वित्त विभाग - व्यय-१६ / वित्तीय सुधारणा-१/आ.पु.क. 

) निवड नस्ती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 


शासन निर्णय क्र. अस्थामू-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र-अ 


अ.क्र. | योजनांची/कार्यालयांची नांवे पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
मंजूरीचा शासन निर्णय 
शि २ ३ 1 ४ | 4 द 
| कर्जवसूली व कर्जाचे हिशेब जिल्हा कार्यालय 
सुस्थितीत ठेवण्याच्या कामासाठी । शाखाप्रमुख नाईक टिप्पणी । लिपिक | शिपाई एकूण । मागणी क्र. के-७, शासन निर्णय,क्र.आस्थामु- 
निर्माण करण्यात आलेली पदे सहाय्यक मुख्य लेखाशिर्ष २८५१ | २०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग ३, 
१. रत्नागिरी क” |... |. “पके, |. ee "७१. | ग्रांगोद्योगव लघ दिनांक ७.०३.२०१९ 
२. धुळे L = J Ld Leal al हिं शि उद्योग 
३. जळगांव Lae | १ i ee | zea 8] i = | Ea 009 संचालन व 
४. अहमदनगर बि q |... | a 03 sine 
(००)(०१)ग्रामोद्योग व 
५. पुणे 71 aa | ea za ॥. 1, १ लघु उद्योगाचा विकास 
६. सांगली | ae] Le 4 (. १. | ह्य hoe | ०२ (२८५१ ०३३३) 
७. सोलापूर शिळ Le es] al |.” | ०५ 
८. कोल्हापूर el te] Lod iL ie] ie | q 
8. बीड aa q | 7) ed q | =| =. | 02 
१० नांदेड i 1 १ ze ae (4 =a 02 
११.उस्मानाबाद Le] Loe [ey [| pal Ls 7 q 
१२. ठाणे ae a fee | za ie Ea q 
१३. रायगड . के) |... 4 iL | 4 oe q 
१४. सातारा Lis hae शि ee] i ०२ 
१५. बुलढाणा Le | शिंक oe 4 fost Le | Loy q 
१६. यवतमाळ ee | निक शि za ite] ०२ 
एकूण [ae 03 93 ०५ [ee] १ २९ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय क्र. अस्थामू-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, दि. १७ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


योजनांची/कार्यालयांची नांवे पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूरीचा शासन 
निर्णय 
२ ३ a ताग 4 & 
उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय,क्र.आस्थामु- 
आस्थापनेवरील पदे २०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग 3, 
१)योजना क्रमांक १ लिपीक | 09 | योजना क्र.२-मागणी क्र. के-७ दिनांक ७.०३.२०१९ 
(०१)- कर्जाच्या वसुलीची देखरेख मुख्य लेखाशिर्ष २८५१-ग्रामोद्योग व लघु उद्योग 
२)योजना क्रमांक (००१) संचालन व प्रशासन 
(०२)-कर्जाचे हिशेब सुस्थितीत ठेवणे एकूण पदे a q (00) (०१ ग्रामोद्योग व लघु उद्योगाचा विकास 
(२८५१०३३३) 
उद्योग संचालनालयाची स्थापना १) उद्योग उप संचालक शि १ मागणी क्र. के-७ शासन निर्णय,क्र.आस्थामु- 
(अ) (१) राजपत्रित पदे (प्रशासन) मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग २०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग ३, 
८०-सर्वसाधारण दिनांक ७.०३.२०१९ 
(००१)संचालन व प्रशासन 
(००)(०१उद्योग संचालनालय (२८५२००२२) 
(२) आयात निर्यात व आवश्‍यक १ लिपिक शि १ मागणी क्र.के३-मुख्य लेखाशीर्ष-२०५७-पुरवठा व 
प्रमाणपत्रे यासंबंधी कामासाठी विनियोग 
कर्मचारी वृंद (१०१खरेदी 
एकूण पदे ०२ (००)(०१)- भंडार खरेदी संघटना (२०५७००११) 
(3 औद्योगिक संख्यिकी गोळा करणे । १ लिपीक | 0d | मागणी क्र. के-७ 
मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग 
८०-सर्वासाधारण 
(८००) इतर खर्च 
एकूण पदे A त (००)(०२) औद्योगिक आकडेवारी गोळा करण्याची 
कू योजना (२८५२०१३१) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 


अ योजनांची/कार्यालयांची नांवे पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत 
क्र. मुदतवाढ मंजूरीचा शासन 
निर्णय 
हि २ ३ == ee = -- 4 द 
| . | नागरी जमीन(मर्यादा व नियमन) उद्योग सह संचालक (मुख्यालय) | ०१ | मागणी क्र. के-७, मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग 
कायदा,१९७६ शी निगडीत असलेल्या ८०-सर्वासाधारण 
कामासाठी पदे (००१) संचालन व प्रशासन 
(००)(०१)उद्योग संचालनालय (२८५२००२२) 
एकूण पदे hy eae | 
५. | उद्योग संचालनालयाचे मागणी क्र. के-७ शासन निर्णय,क्र.आस्थामु- 
आस्थापनेवरील वजने व मापे मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग २०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग ३, 
योजनेखाली मंजूर झालेली उद्योग ८०-सर्वसाधारण दिनांक ७.०३.२०१९ 
उप संचालकांची व वाहन (००१ संचालन व प्रशासन 
चालकांची अतिरिक्त पदे (००)(०१)उद्योग संचालनालय (२८५२००२२) 
१) उद्योग सह संचालक, नागपूर | १) उद्योग उप संचालक ae --|| 
विभाग, नागपूर यांचे कार्यालय । २) अधिक्षक = a q 
२) उद्योग सह संचालक, १) उद्योग उप संचालक | १ मागणी क्र.के-७, 
औरंगाबाद विभाग मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग 
८०-सर्वसाधारण 
३) उद्योग सह संचालक, १ उद्योग उप संचालक | od q (009) संचालन व प्रशासन 
नाशिक विभाग, नाशिक यांचे (००) (०२) प्रादेशिक व जिल्हा कार्यालय 
कार्यालय एकूण पदे a (2¢420039) 
६. | उद्योग संचालनालयाच्या लातूर शिपाई | 09 | मागणी क्र. के-७ 
येथील कार्यालयासाठी शिपायाचे पद मुख्य लेखाशिर्ष २८५१-ग्रामोद्योग व लघु उद्योग 
एकूण पदे a q (009) संचालन व प्रशासन 


(00)(09 ग्रामोद्योग व लघु उद्योगाचा विकास 
(२८५१०३३३) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 


योजनांची/कार्यालयांची नांवे पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूरीचा शासन 
निर्णय 
२ ३ = ee “4 षु ६ 
उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवर | 9) वरिष्ठ श्रेणी लघुलेखक La q मागणी क्र. के-७ शासन निर्णय,क्र.आस्थामु- 
सन १९८४ मध्ये निर्माण करण्यात १ उद्योगनिरिक्षक निरे? य मुख्य लेखाशिर्ष २८५२ -उद्योग २० १९/प्र.क्र.२५/उद्योग ३, 
आलेली पदे 3 ८०-सर्वासाधारण दिनांक ७.०३.२०१९ 
मुंबई मुंबई ) शिपाई ०१ , 
मुंबई प्राधिकरण विभाग, मुंबई (००१) संचालन व प्रशासन 
कार्यायासाठी निर्माण करण्यात एकूण पदे ०३ (००(०१)उद्योग संचालनालय 
आलेली पदे (२८५२००२२) 
नाशिक व अमरावती येथील विभागीय | १ उद्योग अधिकारी ।___0१___| १ मागणी क्र. के-७ 
कार्यालयातील पदे एकूण मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग 
अ) विभागीय कार्यालय, नाशिक उकूण पदे Ea i ८०-सर्वासाधारण 
ब) विभागीय कार्यालय, अमरावती १ सहाय्यक लेखा परीक्षा शिव १ (००१) संचालन व प्रशासन 
अधिकारी (गट-ब) (००)(०२) प्रादेशिक व जिल्हा कार्यालय 
अराजपत्रित (२८५२००३१) 
2) अधिक्षक i, 20%, _ | 
एकूण ०२ 


(विवरण पत्र ब- अ.क्र.१ ते ८ = 98) 


एकूण पदे विवरण UF B+ ब vy 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


